ॲनी सुलीवन 


हेलन केलरची 
शिक्षिका 


अॅनी सुलीवन 
हेलन केलरची शिक्षिका 


हेलनची शिक्षिका म्हणून ॲनी सुलीवन काम 

करु लागली . हेलनला दिसत नव्हते की 
बोलता -ऐकायला येत नव्हते . हेलनला 
शिकवणे अगदी अवघड होते . पण अॅनीने ते 
स्वीकारले. जेव्हा एनी सुलीवन छोटी होती 
तेव्हा तिला कमी दिसायचे. तिला स्पष्ट दिसत 

नसल्याने ती ब्रेल लिपी शिकली होती . 
त्यानंतर डॉक्टरच्या मदतीने तिचेडोळे 
चांगले झाले . मग हाताला जे पुस्तक मिळेल ते 

वाचायला तिने सुरुवात केली . 


त्यानंतर अनी सुलिवन काम खूप चोख केले , 
हेलन मोठी झाल्यावर खूप सक्षम झाली आणि 
अॅनी सुलिवन एक चांगली शिक्षिका म्हणून 

ओळखली गेली . 


घोडागाडी एका जुन्या इमारतीजवळ येऊन 
थांबली. त्यातून दोन मुले उतरली . एक होती 
ॲनी सुलीवन , दहा वर्षांची आणि तिचा 
भाऊ जिमी , सहा वर्षांचा. ॲनी तिचे डोळे 
मिचकावत होती कारण उजेडाने तिच्या 
डोळ्यांना त्रास होई . ती जवळपास दृष्टीहीन 
होती . जिमीला दिसायचे, पण तो लंगडा 
होता . 
“ आपण कुठे आलोत ?” अॅनीने विचारले . 
ते आले होते मेसाचसेट्समधील एका गरिब 
मुलांच्या आश्रमात . ॲनी आणि जिमी तिथे 
रहायला आले होते . त्यांच्या कुटुंबामध्ये 
त्यांची जबाबदारी घेणारे कोणीच नव्हते . 
त्यांना रहायला घरही नव्हते . 


अॅनीने जिमीचा हात घट्ट धरुन ठेवला 
जेणेकरुन तो कुठे जाऊ नये. त्यांना 
एका छोट्या खोलीत नेण्यात आले . 
जिमीने अॅनीला सांगितले की खोलीत 
एक टेबल , खुर्ची आणि पलंग आहे. 


त्यावेळी गरीब मुले अशा आश्रमात रहायची . 
फक्त मुलेच नाही , तर अशा आश्रमात सर्व 
वयाच्या लोकांची गर्दी असायची. काही वृद्ध 
होते , काही अंध तर काही अपंग होते . 


जिमी खूप अशक्त होता . अनाथालयात 
आल्यावर काहीच महिन्यात त्याचा मृत्यु 
झाला . ॲनी खूप खूप रडली. ॲनी आता 
खरच एकटी पडली . 


पण अॅनी आश्रमातल्या लोकांना आवडायची. ती 
खूप हुषार आणि उत्साही होती . आणि जसजशी 
ती मोठी होऊ लागली तशी ती चतुरही झाली . 
तिचे केस काळेभोर होते . ती हसरी होती . 
आश्रमातल्या तिच्या मित्रांनी तिला अंधांसाठी 
शाळा असतात असे सांगितले. तिला संधी 
मिळाली तर ती शिकंआर हे नक्की होते . 


एके दिवशी काही मोठे लोक अनाथाश्रम पहायला 
आले. ॲनी धावतच त्यांच्याजवळ गेली आणि 
तिला शाळेत जायचे असल्याचे सांगितले . एका 
माणसाने तिला मदत करण्याचे वचनही दिले . 
त्यानंतर काहीच दिवसात अॅनीने बोस्टनच्या 
पर्किन्स इंस्टीट्यूटमध्ये जायची तयारी केली . 


अॅनीने आधीपासूनच पर्किन्सबद्दल ऐकले होते . अंध 
मुलांसाठी ती प्रसिद्ध शाळा होती . तिथे लौरा 
ब्रिजमैन नावाच्या एका मुलीला डॉ . सैम्युअल 
ग्रिडले होव यांनी शिकवले होते . लॉरा ना बोलू 
शकत होती , ना ऐकू शकत होती , ना बघू शकत 
होती . ती लोकांच्या हातावर अक्षरे किंवा शब्द 
"टॅप " करुन संवाद साधायची . आणि तेही तिच्याशी 
अशा टॅपिंगने बोलायचे. डॉ होव आता हयात 
नव्हती. लॉरा ब्रीजमैन म्हातारी झाली होती पण 
पर्किन्समध्येच रहात होती . 


अॅनी खूप उत्साही होती . बोस्टनला जातानाच्या 
रेल्वेप्रवासात तिने नवे कपडे घातले . तिचा ड्रेस 
खूप तोकडा होता आणि उंच टाचेचे काळे बूट 
खूप घट्ट होत होते . पण तरीही अॅनीला ते छान 
वाटत होते . अॅनी चौदा वर्षांची होती आणि चार 
वर्षापासून अनाथाश्रमात रहात होती . ते 
अनाथाश्रम सोडताना ती खूष झाली होती . 


पर्किन्समधले अॅनीचे आयुष्य सोपे नव्हते . 
तेथील बऱ्याचशा मुली श्रीमंत घरातल्या 
होत्या . त्या श्रीमंत मुली एका 
अनाथाश्रमातल्या मुलीसोबत मैत्री करु 
इच्छित नव्हत्या . अॅनी त्यांना खूप गावंढळ 
आणि शिष्ट वाटे . 


ॲनीला सुरुवातीला लहान मुलांच्या वर्गात 
बसवले . पण नंतर ती तिच्या वयाच्या मलांसोबत 
उत्तीर्ण झाली . त्यानंतर तिला ती शाळा आवडू 
लागली . ब्रेल शिकण्यासाठी तिने खूप कष्ट घेतले . 
कागदावर टोचलेली उठावदार बिंदूची भाषा 
म्हणजे ब्रेल . ज्याला स्पर्श करुन अंध लोक 
वाचतात . 


ब्रेल अक्षरमाला 


BRAILLE ALPHABET 


A 


B 


C 


D 


E 


F 


G 


H 


1 


I 


K 


L 


M 


N 


O 


P 


S 


T 


U 


V 


W 


X 


Y 


अॅनीला काही दिवसांनंतर डोळ्यांच्या 
ऑअपरेशनसाठी हॉस्पिटलमध्ये पाठवण्यात आले . 
ऑपरेशननंतर तिला अधिक चांगले बघता येऊ 
लागले. आता ती तिच्या डोळ्यांनी आणि 
हातांनीसुद्धा वाचू शकत होती . खरतर , तिला जे 
मिळेल ते प्रत्येक पुस्तक ती वाचत होती . ती रात्री 
उशिरापर्यंत वाचत बसायची . डॉक्टरांनी तिला 
डोळ्यांची काळजी घेण्याचा सल्ला दिला कारण तिचे 
डोळे कधीच पूर्ण बरे होणार नव्हते . पण अॅनीला 
भरपूर काही जाणून घ्यायचे होते ! ती डोळे दुखेपर्यंत 
वाचत रहायची. 


विसाव्या वर्षी अॅनी पर्किन्स इंस्टिट्यूटमधून ग्रॅज्युएट 
झाली. ती वर्गातून पहिली आली. तिच्या एका 
शिक्षिकेने तिच्यासाठी सुंदर पांढरा ड्रेस शिवला . 
अॅनीने तो गर्वाने घातला . तो दिवस तिच्यासाठी 
सर्वात आनंदाचा दिवस होता . 
अॅनी ग्रॅज्युएट झाल्याझाल्या तिला जॉब मिळाला . 


1015 


अलबामाचे कप्तान आणि श्रीमती केलन ह्यांना 
त्यांच्या लहान मुलीसाठी , हेलेनसाठी शिक्षिका हवी 
होती . ती सहा वर्षांची मुकी , बहिरी , अंध मुलगी 
होती . ती जन्मतः अपंग नव्हती . पण दोन वर्षाची 
व्हायच्या अगोदरच एका आजाराने तिची दृष्टी , 
ऐकण्या -बोलण्याची क्षमता हिरावून घेतली . आता 
हेलेन एका अंधाऱ्या जगात जगत होती . तिच्याशी 
कोणाला बोलता येत नव्हते . तिच्या भविष्याची 
तिच्या पालकांना चिंता होती . 


हेलनचे आईवडील तिला डॉ . अलेक्झांडर 
ग्राहम बेलकडे घेऊन गेले . त्यांनी टेलिफोनचा 
शोध लावला होता . आणि त्यांना 
बहिरेपणाबद्दल माहित होते . 


त्यांनी हेलेन चतुर असल्याचे सांगितले . त्यांनी 
पर्किन्स इंस्टीट्यूटला पत्र लिहावे असे केलर्सना 
सुचवले. त्यांनीही पत्र पाठवले आणि त्यांना उत्तर 
मिळाले . अॅनी सुलिवन हेलेनची शिक्षिका म्हणून 
येणार होती . 


अॅनीला नोकरी मिळाल्याचा आनंद झाला 
होता. ती तरुण आणि शक्तिशाली होती. ती 
धाडसी होती. शिवाय अंधांबद्दल तिला 
माहिती होती . 


लौरा ब्रिजमेनवर असणाऱ्या डॉ . होएसच्या 
नोंदी तिने सर्वप्रथम वाचून काढल्या . 
लॉरादेखील हेलेनसारखी होती . एनीला जे जे 
करणे शक्य आहे ते ती समजून घेत होती . 
ॲनीचे काम अवघड होते . त्यानंतर अॅनी 
लॉराला भेटायला गेली. टॅप करुन त्या 
एकमेकांशी बोलल्या . त्या वृद्ध महिलेलाही 
हेलेनबद्दल जाणून घ्यायचे होते . तिने 
हेलेनला देण्यासाठी एनीजवळ एक बाहुली 
दिली . 


काहीही न शिकलेल्या हेलेनला एनीने थोड्याच 
वेळात बघितले . हेलेनच्या वागण्यामुळे तिच्या 
पालकांना दुःख होई म्हणून एनीला योग्य वाटेल 
ते करण्याची त्यांनी तिला परवानगी दिली . 
हेलेन स्वतःला जे हवे ते ओरबाडून घेई , अगदी 
दुसऱ्याच्या ताटातील जेवणही ! एनीलाही 
हेलेनबद्दल खूप वाईट वाटले. पण तरीही तिला 
सामान्य माणसाप्रमाणे वागवायचे तिने ठरवले . 


हेलेन घरी वाट बघत होती . काहीतरी 
वेगळे घडणार असल्याची तिला जाणीव 
होत होती . एनीने एका उदास आणि 
हरवलेल्या मुलीला बसलेले बघितले . हेलेन 
तिच्या अंधाऱ्या जगातून बाहेर यावी 
म्हणून एनीने पूर्ण मनापासून प्रयत्न केले . 


त्या घरातील पहिल्या जेवणाच्यावेळी एनी हेलेनच्या 
शेजारी बसली. तिने जेवण हातात घेऊन तोंडात 
कोंबणाऱ्या लहान मुलीला थांबवले . हेलेनला आश्चर्याचा 
धक्का बसला आणि तिला रागही आला. ती जोरजोरात 
पाय आपटू लागली . एनीने घरातील बाकी साऱ्यांना 
खोलीतून बाहेर जायला सांगितले . एनीने दरवाजाही 
बंद केला जेणेकरुन हेलेनला पळन जाता येऊ नये . 
हेलेनने दरवाज्याला लाथ मारली आणि एनीच्या 
अंगावर धावून गेली. ती खूप आराडाओरडा करायला 
लागली. ती जमिनीवरही लोळली . एनीने तिला 
खुर्चीवर बसून तिच्याच ताटातील जेवण चमच्याने 
खायची सक्ती केली . रुमालाचा उपयोगही शिकवला . हे 
सारे शिकण्यासाठी खूप वेळ लागला . एनी थकली होती . 
तिने हेलेनला जाऊ दिले . स्वतःही खोलीत गेली आणि 
पलंगावर पडून रडायला लागली . 


थोड्यावेळाने एनीला बरे वाटू लागले. तिला एक 
कल्पना सुचली. हेलेनला तिच्या कुटुंबापासून दूर 
घेऊन जायचे तिने ठरवले . हेलेनला घरापासून 
दूर एनीजवळ रहावे लागणार होते आणि एनीचे 
ऐकावे लागणार होते . दुसऱ्या दिवशी तिने कप्तान 
केलरना ती आणि हेलेन दोघींनीच थोड्या 
दिवसांसाठी एकत्र रहाण्यासंबंधी विचारले . 
कप्तानांना ही कल्पना रुचली नाही. हेलेनला 
ताब्यात आणण्यासाठी एकमेव कल्पना असल्याचे 
एनीने सांगितले . अखेरीस ते तयार झाले . 


जवळच असणाऱ्या एका छोट्या घरात एनी हेलेनला 
घेऊन गेली. तिच्या कल्पना प्रत्यक्षात आणण्याची 
सुरुवात वाईट झाली. हेलेन एनीला स्पर्शही करु देत 
नव्हती . एनी तिला रात्री झोपवायला गेली तेव्हाही 
ती भांडली . पण अखेरीस दमून गेल्याने तिला झोप 
लागली. सकाळी उठल्यावर एनीने हेलेनला कपडे 
दिले . हेलेनने ते खाली फेकून दिले . हेलेनने कपडे 
बदलेपर्यंत एनीने तिला नाश्ता दिला नाही. काही 
दिवस हे असेच चालू होते . 


हेलेनकडे ताकद होती , शिवाय ती हट्टी होती . पण 
एनीही तेवढीच हट्टी आणि जरा अधिक 
शक्तिशाली होती . 


एके दिवशी कप्तान आले आणि त्यांनी खिडकीतून 
पाहिले . त्यांनी हेलेनला खाली फरशीवर रात्रीच्या 
कपड्यातच बसलेले पाहिले . त्यांना राग आल्याचे 
एनीला कळले . तिला पुन्हा बोस्टनला पाठवायचा 
विचार असल्याचे तिला नोकराडून समजले . पण 
एनी तिच्या निश्चयावर ठाम होती . हेलेनकडे 
जाण्यापूर्वीच हेलनला शांत करायला हवे 
असल्याचेतिच्या लक्षात आले . 


जेव्हाजेव्हा अॅनी आणि हेलेनमध्ये संघर्ष होई 
तेव्हातेव्हा अॅनी हेलेनच्या हातावर शब्द “टॅप” 
करत असे . हेलेनने हे पटकन अवगत केले . पण 
तरीही प्रत्येकाला नाव असते हे तिच्या लक्षात 
येत नव्हते . प्रत्येक नावाला एक शब्द असतो 
आणि अनेक शब्दांनी वाक्य तयार होते हे 
तिला समजत नव्हते . 


अखेरीस हेलेन जरा बरे वाटू लागली . अॅनीच्या 
डायरीत तिने नोंदवले की ॲनी आता तेवढी आक्रमक 
राहिली नव्हती . अॅनी आता तिला हात लावू शकत 
होती . अगदी हेलेनला मांडीवर बसवतही होती . 
दोन आठवड्यानंतर अनी आणि हेलेन पुन्हा त्यांच्या 
मोठ्या घरी परतल्या. हेलेनमध्ये झालेले बदल पाहून 
केलर्सही खूष झाली . आता ती एकाजागी शांत बसून 
बाहुल्यांशी खेळू शकत होती . अॅनीने आता त्या 
कुटुंबाला बोटांवरील अक्षरे शिकवली जेणेकरुन तेही 
हेलेनसोबत संवाद साधू शकतील . 


वसंत सुरु झाला आणि अलाबामची हवा खूप 
सुंदर झाली . अॅनी हेलेनला बराच वेळ घराबाहेर 
फिरवत असे . त्या दोघी शेतातले प्राणी पहायला 
जात , कधी जंगलातून फिरुन येत . अॅनीला 
बऱ्याच गोष्टी स्पर्शाने आणि वासाने ओळखता 
येऊ लागल्या . तिची बोटे सतत त्या शब्दांसाठी 
हेलेनच्या हातावर "टॅप” करत असत . काहीवेळा 
तर शब्द आणि वस्तू यांची गल्लत होई . 


" मग " आणि “पाणी” ह्या दोन शब्दात तिची गल्लत 
होत होती . तो गोंधळ दूर करण्यासाठी तिला एक 
मार्ग सुचला . ती हेलेनला घराबाहेरच्या पाण्याच्या 
पंपावर घेऊन गेली. हातामध्ये मग दिला जेणेकरुन 
पंपावरच्या पाण्याने तो मग भरला जाईल . पंपातून 
वेगाने पाणी बाहेर आले आणि हेलेनच्या हातावर 
पसरले . जसे पाणी हातावर आले अॅनीने “पाणी ” असे 
टॅप करुन दाखवले . 


अचानक हेलेनचा चेहरा बदलला . अंगात एकदम चैतन्य 
संचारले आणि ती स्वतःच “पाणी ” असे वारंवार बोलू 
लागली . तिने पंपाकडे हात दाखवला, पुन्हा मैदानावर 
गेली आणि त्या सर्वांची नावे विचारायला लागली . हेलेन 
स्पर्श करे त्या प्रत्येक वस्तूचे ती आता नाव विचारु 
लागली. अगदी कमी वेळात तिने तीस नवे शब्द शिकून 
घेतले. अनी खूप खूष होती . अखेरीस काळोख्या जगाला 
छेदून बाहेर आल्याचेतिला कळले होते . तिने हेलेनला 
तिच्या आजूबाजूच्या जगासाठी एक किल्ली दिली होती - 
भाषेची किल्ली ! 


त्यानंतर हेलेनला अॅनीला तिचे नाव विचारले . 
अॅनीने “टीचर ” असे सांगितले . त्यानंतर कायम 
हेलनसाठी अॅनीचेहे नाव होते . 


त्यारात्री हेलेनने अॅनीला मिठी मारली आणि 
तिचा पापा घेतला . ॲनी आनंदाने वेडी झाली 
होती . तिला माहित होते की हेलनचेतिच्यावर 
प्रेम होते . हेलेनला मदत करण्यात तिला तिचे 
आयुष्य घालवायचे होते ह्याची ॲनीला 
जाणीव होती . 


अॅनीच्या नोकरीचा पहिला भाग समाप्त झाला 
होता . पुढची काही वर्षे तिने हेलेनला घरी 
शिकवले . हेलेन हुषार आणि चाणाक्ष होती . ती 
खूप पुढे जाईल ह्याची हेलेनला खात्री होती. 


हेलेनला इतरही लोक अनेक गोष्टी शिकवतील हे 
अॅनाला माहित होते . तिने केलर्सना हेलनला 
पुढच्या अभ्यासासाठी पर्किन्स इंस्टिट्यूटला 
जाण्यासाठी परवानगी मागितली . आता 
केलर्सचाही अॅनीवर प्रचंड विश्वास होता . ते 
तयार झाले . 


पर्किन्समध्येसुद्धा हेलेनला शिकवण्यासाठी 
ॲनी सतत तिच्यासोबत असे . तिने हेलनला 
इतरांशी कसे बोलयचे, कसे ऐकायचे हे 
शिकवले. हेलन एका हाताची बोटे समोरच्या 
माणसाच्या ओठांवर , नाकाजवळ किंवा 
गळ्यावर ठेवीत असे . तिला आवाज 
स्पर्शातून जाणवत असत आणि ती ते समजून 
घेई . 
अॅनीच्या कामामुळे हेलेन केलर प्रसिद्ध 
झाली. जगभरातील लोक तिला ओळखू 
लागले. अनेक जण तिला भेटायला आले. 
अॅनीलाही अनेक नोकऱ्या आता सांगून 
यायला लागल्या . पण तिने हेलेनला कधीही 
सोडले नाही . कप्तान केलर निवर्तल्यानंतर 
श्रीमती केलर यांनी हेलेनची जबाबदारी 
अॅनीवर सोपवली. 


कॉलेजमध्येही अॅनीने हेलेनची खूप मदत केली . ती 
तिच्या प्रत्येक वर्गात तिच्याशेजारी बसे. हेलेनचा 
प्रत्येक अभ्यास अॅनीला वाचावा आणि अभ्यासावा 
लागे. तिच्या ह्या वाचनाने तिचेडोळे बरेचदा 
दुखत असत . स्नातक पदवी समारंभाच्या दिवशी 
ॲनीही हेलेनसोबत रंगमंचावर होती . तिला 
तिच्या विद्यार्थिनीचे कौतुक होते , जी आता एक 
सुंदर तरुणी होती . 


हेलेनच्या पदवीनंतरचे दिवस अनीसाठीही 
आनंददायी होते . त्या दोघींनी एक मोठे घर 
खरेदी केले . त्यांना भरपूर मित्र होते . ॲनीला 
जेवण बनवायला आणि मनोरंजन आवडत 
असे. तिने जॉन मॅकी ह्या लेखकाशी लग्न केले . 
अॅनीने लग्न होण्याअगोदर हेलेन कायम 
त्यांच्यासोबत राहील याची खात्री करुन 
घेतली . जॉन आणि अॅनीने हेलेनला तिचे 
पहिले पुस्तक पूर्ण करायला मदत केली . “दि 
स्टोरी ऑफ माय लाईफ ” हे जगातील 
लोकप्रिय पुस्तकांमधील एक झाले . 


ॲनी खूप मेहनत घेत होती . ती हेलेनचे लिखाण 
वाचायची आणि त्यात सुधारणा करायची . ती 
कायम हेलेनसोबत फिरायची आणि हेलेन काय 
सांगते ते समजवायची. घरातही कामे असत . 
एकदा अनी आजारी पडली आणि लवकर 
आजारातून उठण्यासाठी दुसरीकडे रहायला 
गेली. तिला डोळ्यांचाही त्रास होऊ लागला. 
जॉनही गेला आणि ह्या दोघींना त्यांचे मोठे घर 
विकावे लागले . त्यांच्याकडचे जवळपास सगळे 
पैसेही संपले . अॅनी आणि हेलेन दोघींपैकी 
कोणीच पैसे साठवले नव्हते . त्यांनी ते गरीबांना 
दिले होते . अंधासाठी असणाऱ्या अमेरिकन 
फाऊंडेशनला त्या कायम मदत करायच्या . 
पहिल्या महायुद्धात अंध झालेल्या जवानांना 
त्यांनी हेलेनच्या पुस्तकातून आलेले पैसे दिले . 


महायुद्ध संपल्यानंतर अॅनी आणि हेलेन हॉलीवूडला 
गेल्या . त्यांनी हेलेनच्या आयुष्यावर चित्रपट काढला . 
तसेच त्यांनी अनेक शहरातून प्रयोग केले . हे प्रयोग 
खूप गाजले आणि त्या दोघींना सुखाने रहाता येतील 
एवढे पैसे त्यांच्याजवळ जमा झाले . ह्या वेळपर्यंत 
ॲनीचे डोळे खूप खराब झाले . तरीही तिने दुसरे 
पुस्तक पूर्ण करण्यात हेलेनला मदत केली . त्यानंतर 
तिला डोळ्यांनी अजिबात बघता येईनासे झाले . 
बहुतांशी ती अंध झाली. 


पण आता तिच्याकडे तिला मदत करायला 
पॉली थॉमसन होती . पॉली एक आनंदी स्कॉच 
मुलगी होती. अॅनीने पॉलीला हेलेनसोबत 
काम कसे करायचे ते शिकवले . 


आयुष्याच्या अखेरच्या टप्प्यात अॅनी 
सुलिवनला अनेक किताब मिळाले . ती 
हेलेन केलरसोबत पन्नासहून अधिक वर्षे 
होती , तिची शिक्षिका म्हणून , तिची 
जोडीदार म्हणून. अॅनीशिवाय हेलेन राहू 
शकणार नाही असे काही लोकांना 
वाटायचे. पण अॅनी सर्वकाही जाणून होती 
आणि हेलेनही. तिची "टीचर ” गेल्यानंतरही 
ती अनेक वर्ष जगली. अॅनी सुलीवनने तिला 
चांगले धडे दिले होते . 


समाप्त 


